केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इंगायो २०१२/प्र.क्र. ५२/विसयो 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई -800032, 
दिनांक: १५ सप्टेंबर, 2023. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३. 
२. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६/०९/२०२३. 
३. शासन निर्णय क्रमांकः सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.इंगायो २०१२/ 
प्र.क्र.५२/विसयो, दि.२७/०२/२०२३. 
शासन निर्णय :- 
केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खाली 
नमूद केलेल्या अस्थायी पदांपैकी एकही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त राहून व्यपगत झालेले 
नाही या अटीच्या अधिन राहून एकूण ५८४ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन या आदेशाव्दारे मंजूरी देत आहे. जिल्हानिहाय विवरणपत्र सोबत जोडले 
आहे. 


WIM. पदनाम पदसंख्या 
१ अव्वल कारकून २९४ 
२ लिपीक-टंकलेखक २९० 
२. या बाबीसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक एन-२,मुख्यलेखाशिर्ष-२०५३, जिल्हा प्रशासन (०९४) 


जिल्हा आस्थापना (०१) (09) भूमिहीन वृध्द शहोतमजूर अर्थसहाय्य योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ 
११७८ ), या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


3, हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१४५८१५६६२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Pp RA HA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
‘AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=759e87fbd1268c290a7221620636ede8425d6a870aa0240F 
18d726b6c8e6b832, postal 


‘ode=400032, st=Maharasht 
\ber=5599270E38B296E5E5D8114FF5976561A3EC66D875A 
EB425D735E1D7C12140929, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Date: 2023.09.15 15:02:29 +05'3! 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. विभागीय आयुक्त (सर्व) 

२. जिल्हाधिकारी, (स्वी 

३. वित्त विभाग, व्यय -१४/अर्थसंकल्प -७,मंत्रालय, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी,(सवी 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
६. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः इंगायो 2012/प्र.क्र. ५2/विसयो 


झासन निर्णय क्र. इंगायो २०१२/प्र.क्र.५२/विसयो, दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र 

अ.क्र जिल्हा अव्वल कारकून लिपीक-टंकलेखक एकूण 
i a | ठाणे |. अपे. __| 1११ | २२ 
रायगड pd a | २२ 

रत्नागिरी ९ ७ १६ 

सिंधुदूर्ग षु १२ 

4 नाशिक १३ १३ २६ 

& धुळे 8 8 ८ 
9 जळगाव 93 १३ २६ 
अहमदनगर १३ १३ २६ 

नंदुरबार ६ & १२ 

| 90 | पुणे १४ १४ २८ 
शिल सोलापूर a a a ae २२ 
१२ सातारा ae FO २१ 
43 सांगली ८ ८ १६ 
१४ कोल्हापूर १२ १२ २४ 
१५ नागपूर १३ १३ २६ 
१६ वर्धा ह ८ १६ 
१७ चंद्रपूर pt 1१ | २० 
१८ भंडारा ६ १२ 
१९ गडचिरोली ९ वट 
२० गोदिया 9 १४ 
२१ अमरावती १३ १३ २६ 
२२ अकोला ७ ७ १४ 
२२ यवतमाळ १४ १४ २८ 
२४ बुलढाणा १३ १३ २६ 
२५ वाशिम ि ६ १२ 
२६ औरंगाबाद ८ ८ १६ 
२७ बीड ७ ७ १४ 
२८ नांदेड ८ ८ १६ 
२९ परभणी ४ ४ ८ 
३० उस्मानाबाद & नि १२ 
३१ जालना षु ष्‌ fe 
३२ लातूर षु षु | go ० 
33 हिंगोली २ 3 ष्‌ 
एकूण २९४ २९० ५८४ 

PRASHANT घाणा, 
PUNDLIK WAGH ४ का 


Date: 2023.09.15 15:03:10 +05'30' 


(प्रशान्त पु. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


